RNI No.MAHBIL / 2009 / 40124 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष ८ , अंक ४ ( २ ) ] 


बुधवार , मार्च १६ , २०२२ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १७ , किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


1 


महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक १६ मार्च , २०२२ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे 


L. A. BILL No. IX OF 2022 . 


A BILL 
TO PROVIDE FOR SETTLEMENT OF ARREARS OF TAX , INTEREST , 
PENALTY OR LATE FEE WHICH WERE LEVIED , PAYABLE OR 

IMPOSED , RESPECTIVELY UNDER VARIOUS ACTS 
ADMINISTERED BY THE GOODS AND SERVICES 

TAX DEPARTMENT AND FOR MATTERS 
CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL 

THERETO . 


सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ९ . 
वस्तू व सेवा कर विभागाकडून अंमलबजावणी केल्या जाणाऱ्या विविध अधिनियमांखाली 
जो आकारण्यात आला होता , प्रदेय होता किंवा लादण्यात आला होता अशा अनुक्रमे कर , व्याज , 
शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा 

तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता विधेयक . 


१ ९ ५६ चा ७४ . 

१ ९ ५८ चा 
मुंबई ६६ . 


ज्याअर्थी , केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम , १ ९ ५६ , मुंबई मोटार स्पिरीट विक्री कराधान अधिनियम , १ ९ ५८ , मुंबई 

विक्रीकर अधिनियम , १ ९ ५ ९ , महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियम , १ ९ ६२ , महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय , व्यापार , 
१ ९ ५ ९ चा आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम , १ ९ ७५ , महाराष्ट्र कोणताही माल कोणत्याही प्रयोजनार्थ वापरण्याच्या 
मुंबई ५१ . 


१ ९ ६२ चा 
महा . ९ . 
१ ९ ७५ चा 
महा . १६ . 


( १ ) 


भाग पाच - ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , मार्च १६ , २०२२ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४३ 


1 


हक्काच्या हस्तांतरणावरील विक्रीकर अधिनियम , १ ९ ८५ , महाराष्ट्र ऐषाराम कर अधिनियम , १ ९ ८७ , महाराष्ट्र १ ९ ८५ चा 
स्थानिक क्षेत्रामध्ये मोटार वाहने आणण्यावरील कर अधिनियम , १ ९ ८७ , महाराष्ट्र कार्य - कंत्राटांच्या अंमलबजावणीत 
अंतर्भूत असलेल्या मालातील मालमत्तेच्या हस्तांतरणावरील विक्रीकर ( पुनअधिनियमित ) अधिनियम , १ ९ ८ ९ , महाराष्ट्र महा . ४१ . 
स्थानिक क्षेत्रात मालाच्या प्रवेशावरील कर अधिनियम , २००२ आणि महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ महा . ४२ . 
यांखालील थकबाकीची तडजोड करण्यासाठी तरतूद करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी , भारतीय गणराज्याच्या त्र्याहत्तराव्या 
वर्षी , याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे 


महा . १८ . 
१ ९ ८७ चा 

. 
१ ९ ८७ चा 


1 


१ ९ ८ ९ चा 
महा . ३६ . 
२००३ चा 
महा . ४ . 
२००५ चा 
महा . ९ . 


1 


1 


1 


1 


1 


व्याख्या . 


>> 


7 


" 


> 


संक्षिप्त नाव व 

१ . ( १ ) या अधिनियमास , महाराष्ट्र कर , व्याज , शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड 
प्रारंभ . करण्याबाबत अधिनियम , २०२२ , असे म्हणावे . 

( २ ) तो , दिनांक १ एप्रिल २०२२ रोजी अंमलात येईल . 
२ . ( १ ) या अधिनियमात , संदर्भानुसार दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर , 
( क ) “ जोडपत्र ” याचा अर्थ , या अधिनियमास जोडलेले जोडपत्र , असा आहे ; 

( ख ) “ अपील प्राधिकारी ” याचा अर्थ , या अधिनियमाच्या कलम १४ च्या पोट - कलम ( १ ) मध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेला प्राधिकारी , असा आहे ; 
( ग ) “ अर्जदार ” याचा अर्थ , संबद्ध अधिनियमान्वये आकारलेला किंवा आकारणीयोग्य असलेला कर , व्याज , 

“ 
शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीचे प्रदान करण्यास जबाबदार असलेली व्यक्ती किंवा या अधिनियमाखालील 
शतींचे पालन करून त्याद्वारे तडजोडीचा लाभ घेण्याची इच्छा असलेली वित्तीय संस्थेसह इतर कोणतीही व्यक्ती , 
असा आहे ; 
( घ ) “ थकबाकी ” याचा अर्थ , 

( एक ) संबद्ध अधिनियमाखालील वैधानिक आदेशानुसार करपात्र व्यक्तीकडून प्रदेय असलेली ; किंवा 

( दोन ) संबद्ध अधिनियमान्वये दाखल केलेल्या विवरणानुसार किंवा यथास्थिती , सुधारित विवरणानुसार 
मान्य केलेली आणि पूर्णतः अथवा अंशतः प्रदान न केलेली ; किंवा 

( तीन ) मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम ६१ नुसार सादर केलेल्या लेखापरीक्षा अहवालात , 
लेखापरीक्षकाने निर्धारित केलेली व प्रदेय असल्याचे शिफारस केलेली , मग मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या 

कलम ३२ किंवा ३२ क अन्वये नोटीस देण्यात आलेली असो किंवा नसो , 
कर , व्याज , शास्ती किंवा , यथास्थिति , विलंब शुल्क यांची अदत्त रक्कम आणि विनिर्दिष्ट कालावधीशी संबंधित 
असलेली कर , व्याज , शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांची थकबाकी , असा आहे आणि यात , विनिर्दिष्ट कालावधीसाठी 
संबद्ध अधिनियमान्वये मान्य केलेल्या करावरील प्रदेय असलेल्या व्याजाचा देखील समावेश आहे ; 

( ङ ) “ आयुक्त ” याचा अर्थ , वस्तू व सेवा कर अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( क ) अन्वये राज्य कर 
आयुक्त म्हणून नियुक्त केलेला अधिकारी , असा आहे आणि त्यामध्ये , मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम १० 
च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये विक्रीकर आयुक्त म्हणून नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याचा समावेश आहे 

( च ) “ पदनिर्देशित प्राधिकारी ” याचा अर्थ , या अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये नियुक्त केलेला प्राधिकारी , 
असा आहे ; 

छ ) “ विवादित कर याचा अर्थ , खंड ( थ ) मध्ये व्याख्या केलेला अविवादित कराव्यतिरिक्त इतर कर , 
असा आहे ; 

( ज ) “ वस्तू व सेवा कर अधिनियम ” याचा अर्थ , महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम , २०१७ , असा आहे ; २०१७ चा 
( झ ) “ शासन ” किंवा “ राज्य शासन ” याचा अर्थ , महाराष्ट्र शासन , असा आहे ; 

ञ ) “ तडजोडीचा आदेश ” याचा अर्थ , कर , व्याज , शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीच्या 
तडजोडीबद्दल या अधिनियमान्वये काढलेला आदेश , असा आहे ; 


, 


1 


>> 


3 


1 


" 


3 


1 


महा . ४३ . 


" 


३ 


1 


१ ९ ५६ चा 

७४ . 
१ ९ ५८ चा 
मुंबई ६६ . 
१ ९ ५ ९ चा 
मुंबई ५१ . 
१ ९ ६२ चा 
महा . ९ . 
१ ९ ७५ चा 
महा . १६ . 
१ ९ ८५ चा 
महा . १८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , मार्च १६ , २०२२ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४३ 
( ट ) “ संबद्ध अधिनियम " याचा अर्थ , पुढील अधिनियम , म्हणजे 
( एक ) केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम , १ ९ ५६ ; 

; 
( दोन ) मुंबई मोटार स्पिरीट विक्री कराधान अधिनियम , १ ९ ५८ ; 
( तीन ) मुंबई विक्रीकर अधिनियम , १ ९ ५ ९ ; 
( चार ) महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियम , १ ९ ६२ ; 


( पाच ) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय , व्यापार , आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम , १ ९ ७५ ; 


1 


१ ९ ८७ चा 
महा . ४२ . 
१ ९ ८७ चा 
महा . ४१ . 
१ ९ ८ ९ चा 
महा .३६ . 


1 


२००३ चा 
महा . ४ . 
२००५ चा 
महा . ९ . 


( सहा ) महाराष्ट्र कोणताही माल कोणत्याही प्रयोजनार्थ वापरण्याच्या हक्काच्या हस्तांतरणावरील विक्रीकर 
अधिनियम , १ ९ ८५ ; 

( सात ) महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रामध्ये मोटार वाहने आणण्यावरील कर अधिनियम , १ ९ ८७ ; 
( आठ ) महाराष्ट्र ऐषाराम कर अधिनियम , १ ९ ८७ ; 

( नऊ ) महाराष्ट्र कार्य - कंत्राटांच्या अंमलबजावणीत अंतर्भूत असलेल्या मालातील मालमत्तेच्या 
हस्तांतरणावरील विक्रीकर ( पुनअधिनियमित ) अधिनियम , १ ९ ८ ९ ; 

( दहा ) महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रात मालाच्या प्रवेशावरील कर अधिनियम , २००२ , आणि 

( अकरा ) महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ , 
असा आहे , आणि त्यामध्ये , त्याखाली केलेले नियम किंवा काढलेल्या अधिसूचना यांचा देखील समावेश आहे ; 

( ठ ) “ आवश्यक रक्कम ” याचा अर्थ , या अधिनियमान्वये अर्जदाराने प्रदान करणे आवश्यक असलेली 
रक्कम , असा आहे आणि ती रक्कम , या अधिनियमाची कलमे ८ व ९ या अन्वये निर्धारित केल्याप्रमाणे आणि या 
अधिनियमास जोडलेल्या जोडपत्र - क किंवा जोडपत्र - ख यामध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे , 

( एक ) अविवादित कराची रक्कम , आणि 

( दोन ) विवादित कर , व्याज , शास्ती , विलंब शुल्क याची रक्कम , मग ती आकारलेली असो किंवा नसो , 
यासाठी , या अधिनियमाच्या कलम १० याच्या पोट - कलम ( २ ) मध्ये दिलेल्या तक्त्यातील खंड ( ख ) मध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या कालावधीत प्रदान केलेल्या रकमांची बेरीज असेल % 3B 

( ड ) “ विवरणानुसार असलेली देणी " याचा अर्थ , विनिर्दिष्ट कालावधीच्या बाबतीत संबध अधिनियमान्वये 
दाखल केलेल्या , विवरणानुसार किंवा सुधारित विवरणानुसार मान्य केलेली , परंतु , १ एप्रिल २०२२ रोजी किंवा 
त्यापूर्वी कोणत्याही वेळी पूर्णतः किंवा अंशतः प्रदान न केलेला कर , व्याज किंवा विलंब शुल्क यांची रक्कम , असा 

न 


1 


आहे ; 


44 


" 


" 


1 


( ढ ) विनिर्दिष्ट कालावधी ” याचा अर्थ , दिनांक ३० जून २०१७ रोजी किंवा त्यापूर्वी संपणारा कोणताही 
कालावधी , असा आहे ; 

( ण ) “ वैधानिक आदेश ” याचा अर्थ , अर्जदाराकडून प्रदेय असलेला कर , व्याज , शास्ती किंवा विलंब शुल्क 
यांची मागणी करणारा संबद्ध अधिनियमान्वये पारित केलेला कोणताही आदेश , असा आहे ; 

( त ) “ प्रवेशावरील कर अधिनियम ” याचा अर्थ , महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रात मालाच्या प्रवेशावरील कर 
अधिनियम , २००२ , असा आहे ; 
( थ ) “ अविवादित कर " याचा अर्थ , 

( एक ) संबद्ध अधिनियमान्वये स्वतंत्रपणे गोळा केलेला कर ; किंवा 
( दोन ) संबद्ध अधिनियमाखाली विवरणामध्ये किंवा सुधारित विवरणामध्ये प्रदेय असल्याचे दर्शविलेला 


२००३ चा 
महा . ४ . 


“ 


> 


कर ; किंवा 


भाग पाच - ९ -१ अ 


४ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , मार्च १६ , २०२२ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४३ 

( तीन ) मूल्यवर्धित कर नियमाच्या नियम ५७ नुसार किंवा संबद्ध अधिनियमाखाली तत्सम नियमांनुसार 
वजाती म्हणून व्यापाऱ्याने दावा केलेली रक्कम ; किंवा 

( चार ) वैधानिक आदेशान्वये जप्त केलेली किंवा संबद्ध अधिनियमान्वये सादर केलेल्या विवरणात , 
सुधारित विवरणात किंवा , यथास्थिति , लेखापरीक्षा अहवालात दर्शविलेली गोळा केलेली अधिकची कराची 
रक्कम ; किंवा 

( पाच ) मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम ६१ नुसार सादर केलेल्या अहवालात , लेखापरीक्षकाने 
निर्धारित केलेली व प्रदेय असल्याचे शिफारस केलेली आणि करपात्र व्यक्तीने एकतर पूर्णतः किंवा अंशतः 
मान्य केलेली कराची कोणतीही रक्कम ; किंवा 

( सहा ) मूल्यवर्धित कर अधिनियमाखाली नियोक्त्याने मूळ स्रोतातून वजा केलेला कर ( टीडीएस ) ; किंवा 
( सात ) मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम ३१ क अन्वये गोळा केलेला कर ; 

( आठ ) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय , व्यापार , आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम , १ ९ ७५ १ ९ ७५ चा 
यान्वये नावनोंदणी प्रमाणपत्र धारकाद्वारे प्रदेय असलेला कर ; 

( नऊ ) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय , व्यापार , आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम , १ ९ ७५ १ ९ ७५ चा 
यान्वये नियोक्त्याने वजा केलेला कर ; 

( दहा ) जी नंतरच्या कालावधीत दावा करण्यास पात्र आहे अशी मूल्यवर्धित कर नियमांच्या नियम ५२ क 
किंवा ५२ ख यान्वये मान्य न केलेली वजावटीची रक्कम ; 


1 


महा . १६ . 


महा . १६ . 


असा आहे ; 


महा . ९ . 


1 


३ . 


7 


( द ) “ मूल्यवर्धित कर अधिनियम ” याचा अर्थ , महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ , असा आहे ; २००५ चा 

( ध ) “ मूल्यवर्धित कर नियम ” याचा अर्थ , महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियमाखाली केलेले महाराष्ट्र 
मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ , असा आहे . 

( २ ) या अधिनियमात वापरलेले , परंतु , यात व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना , संबद्ध अधिनियमान्वये 

अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले असतील , तेच अर्थ असतील . 
पदनिर्देशित 

( १ ) राज्य कर आयुक्त हा , या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी , आयुक्त असेल . 
प्राधिकारी . 

( २ ) मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम १० च्या पोट - कलम ( २ ) मध्ये किंवा , यथास्थिति , वस्तू व सेवा 
कर अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये विनिर्दिष्ट केलेले अधिकारी हे , या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ पदनिर्देशित 
प्राधिकारी असतील . उक्त अधिकाऱ्यांची दुय्यमता ही , मूल्यवर्धित कर नियमांच्या नियम ५ अनुसार असेल . 

( ३ ) आयुक्तास , राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे , पोट - कलम ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्यांकडे त्याचे अधिकार सोपवता येतील आणि असे प्राधिकारी , वेळोवेळी , मूल्यवर्धित कर 
अधिनियमाच्या कलम १० अन्वये किंवा , यथास्थिति , वस्तू व सेवा कर अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट - कलम 
( २ ) व कलम ५ यांन्वये अधिसूचित केल्याप्रमाणे , अशा त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील अशा क्षेत्रावर किंवा क्षेत्रांवर 

अधिकारांचा वापर करतील . 
तडजोडीसाठी 

( १ ) या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींना अधीन राहून , अर्जदार , -मग तो संबद्ध अधिनियमान्वये नोंदणी 
केलेला असो किंवा नसो , -विनिर्दिष्ट कालावधीच्या बाबतीत कर , व्याज , शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या 
थकबाकीच्या रकमेची- मग अशी थकबाकी संबद्ध अधिनियमाखालील अपिलात विवादित केलेली असो किंवा नसो , 
तडजोड करण्यासाठी अर्ज करण्यास पात्र असेल . 

( २ ) ज्या अर्जदाराने , कोणत्याही शासन निर्णयान्वये किंवा महाराष्ट्र विवादित थकबाकी तडजोड अधिनियम , २०१६ चा 
२०१६ यान्वये अथवा महाराष्ट्र कर , व्याज , शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत महा . १६ . 
अधिनियम , २०१ ९ यान्वये शासनाने घोषित केलेल्या कोणत्याही माफी योजनेखालील लाभ घेतले असतील असा 
अर्जदार देखील या अधिनियमान्वये अर्ज करण्यास पात्र असेल . 

( ३ ) या अधिनियमाखालील तडजोडीसाठी , या अधिनियमाच्या कलम ११ मध्ये नमूद केलेल्या शतींचे आणि 
इतर तरतुदींचे अनुपालन करण्यात येईल . 


४ . 


पात्रता . 


. 
२०१ ९ चा 
महा . १५ . 


५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , मार्च १६ , २०२२ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४३ 
जेव्हा वस्तू व सेवा कर विभागाने महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणामध्ये किंवा न्यायालयांमध्ये संदर्भ राज्याने विवादित 

केलेली 
किंवा अपील दाखल केले असेल त्याबाबतीत , कर , व्याज , शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांसह उक्त विभागाच्या 

प्रकरणेदेखील 
विवादित मागण्या , अर्जदाराकडून थकबाकीच्या तडजोडीसाठी विचारात घेण्यात येतील आणि त्यानुसार तडजोडीसाठी 

तडजोडीसाठी पात्र 
अर्ज सादर करता येईल . अशा प्रकरणांमध्ये , उक्त्त विभागाने एकदा का या अधिनियमान्वये विवादित रकमेची तडजोड असणे . 
केली असेल त्यानंतर या अधिनियमान्वये अशा प्रकारे प्रदान केलेली रक्कम परत करण्यात येणार नाही किंवा 
समायोजित केली जाणार नाही अथवा अगोदरच माफ केलेल्या रकमेची वसुली करण्यात येणार नाही . 
( १ ) संबद्ध अधिनियमांमध्ये किंवा या अधिनियमामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , 

तडजोडीसाठी पात्र 

असलेला , कोणताही 
( क ) वैधानिक आदेशाच्या संबंधात , एकतर अपिलात किंवा अन्यथा ३१ मार्च २०२२ रोजी किंवा असल्यास , कर , 
त्यापूर्वी , प्रदान केलेली कोणतीही रक्कम ही , प्रथमतः अविवादित करासाठी व नंतर विवादित करासाठी व्याज , शास्ती किंवा 
समायोजित करण्यात येईल आणि त्यांनतर व्याजापोटी समायोजित करण्यात येईल आणि समायोजित न यांच्या थकबाकीचे 
केलेली उर्वरित शिल्लक रक्कम , नंतर अनुक्रमे , शास्ती व विलंब शुल्क या पोटी समायोजित करण्यात समायोजन व 

निर्धारण . 


६ . 


1 


विलंब शुल्क , 


येईल ; 


७ . 


८ . 


मर्यादा . 


( ख ) खंड ( क ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे रक्कम समायोजित केल्यानंतर , केवळ १ एप्रिल २०२२ 
रोजी असल्याप्रमाणे विनिर्दिष्ट कालावधीची उर्वरित अदत्त रक्कम , कोणतीही असल्यास , किंवा १ एप्रिल 
२०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत कोणत्याही वैधानिक आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट कालावधीसाठी केलेली 
कोणतीही मागणी , या अधिनियमान्वये तडजोडीसाठी विचारात घेण्यात येईल . 

( २ ) प्रदान केलेल्या रकमेच्या समायोजनाच्या आणि थकबाकीच्या निर्धारणाच्या बाबतीत , पूर्ववर्ती खंडाच्या 
तरतुदी , विवरणानुसार असलेल्या देणींना , किंवा यथास्थिति , लेखापरीक्षकाने कर , व्याज किंवा विलंब शुल्क याबाबत 
लेखापरीक्षा अहवालात केलेल्या शिफारशींनुसार असलेल्या देणींना योग्य त्या फेरफारांसह लागू होतील . 
( १ ) संबद्ध अधिनियमात किंवा या अधिनियमात अंतर्भूत केलेल्या तरतुदींमध्ये काहीही अंतर्भूत असले विवक्षित रकमांच्या 

बाबतीत निर्लेखन 
तरी , १ एप्रिल २०२२ रोजी असल्याप्रमाणे विनिर्दिष्ट कालावधीसाठी कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार निर्धारित 

करणे . 
केलेली , जी संबद्ध अधिनियमान्वये प्रत्येक वित्तीय वर्षी रुपये दहा हजार किंवा त्यापेक्षा कमी आहे अशी कोणतीही 
थकबाकी निर्लेखित करण्यात येईल . 
( २ ) अशा प्रकारच्या निर्लेखित देण्यांवर असलेले निर्धारणोत्तर व्याज माफ होईल . 
( १ ) कलम ६ अन्वये निर्धारित केल्यानुसार थकबाकीच्या तडजोडीपोटी प्रदेय असलेली आवश्यक आवश्यक रकमेचे 

निर्धारण व माफीची 
रक्कम पुढीलप्रमाणे असेल : 

( क ) जेव्हा उक्त कर हा , अविवादित किंवा विवादित असेल तेव्हा , असा अविवादित कर , विवादित 
कर , व्याज , शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या प्रदानाची मर्यादा आणि कलम १० मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे 
एकरकमी प्रदानाचा पर्याय किंवा हप्त्याचा पर्याय यासाठी विवादित कर , व्याज , शास्ती किंवा विलंब शुल्क 
यांच्या बाबतीत , अनुज्ञेय असलेली माफी , जोडपत्र - क , किंवा , यथास्थिति , जोडपत्र - ख मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
असेल 

( ख ) या कलमात व कलम ९ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , जेव्हा कोणत्याही वैधानिक 
आदेशानुसार कर , व्याज , शास्ती किंवा विलंब शुल्काची कलम ६ अन्वये निर्धारित केलेली थकबाकी , दहा 
लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तेव्हा आणि जर अर्जदाराने एकरकमी प्रदान पर्यायानुसार ठोक रकमेचे 
प्रदान करण्याचा पर्याय निवडला असेल तर , ठोक रक्कम प्रदान करण्याची मर्यादा आणि अनुज्ञेय असलेली 
माफी जोडपत्र - क , किंवा यथास्थिति , जोडपत्र - ख मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असेल . 

( २ ) या कलमान्वये निर्धारित केलेल्या आवश्यक रकमेचे प्रदान , संबद्ध अधिनियमान्वये विहित केलेल्या 
चलनाच्या नमुन्यात , किंवा यथास्थिति , मूल्यवर्धित कर नियमांन्वये विहित केलेल्या नमुना एमटीआर -६ मध्ये 
करण्यात येईल आणि ते अर्जदाराने स्वीकारलेल्या पर्यायास लागू असल्याप्रमाणे , या अधिनियमाच्या कलम १० च्या 
पोट - कलम ( २ ) मध्ये दिलेल्या तक्त्याच्या खंड ( ख ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शेवटच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी 
करण्यात येईल . 


3 


६ 


१ 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , मार्च १६ , २०२२ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४३ 

( ३ ) ३१ मार्च २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी कोणत्याही कारणास्तव केलेले प्रदान , आवश्यक रकमेसाठी प्रदान 
म्हणून विचारात घेण्यात येणार नाही . 

( ४ ) कोणत्याही परिस्थितीत , अर्जदार , अविवादीत कराच्या बाबतीत कोणतीही माफी मिळण्यास हक्कदार 
असणार नाही . 


1 


1 


1 


९ . 


अधिनियमान्वये 


1 


( ५ ) या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींस अधीन राहून , अर्जदार , जोडपत्र - क , किंवा यथास्थिति , जोडपत्र - ख 
यामध्ये विहित केलेल्या मर्यादेपर्यंत विवादित कर , व्याज , शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांची माफी मिळण्यास हक्कदार 
असेल . 

( ६ ) जेव्हा अर्जदाराने केलेले प्रदान हे , जे या कलमान्वये निर्धारित केलेल्या आवश्यक रकमेपेक्षा कमी रकमेचे 
असेल तेव्हा , पदनिर्देशित प्राधिकारी , अर्जदाराने प्रदान केलेल्या आवश्यक रकमेच्या प्रमाणात , अर्जदाराने स्वीकारलेल्या 
पर्यायान्वये अनुज्ञेय असलेल्या माफीच्या प्रमाणशीर रकमेची संगणना करील : 

परंतु , अशाप्रकारे प्रदान केलेली रक्कम , प्रथमतः अविवादित करासाठी समायोजित करण्यात येईल आणि 
अशा समायोजनानंतर असलेली उर्वरित रक्कम , कोणतीही असल्यास , विवादित कर , व्याज , शास्ती किंवा विलंब 
शुल्क यांपोटी प्रमाणशीरपणे समायोजित करण्यात येईल . 

( ७ ) या अधिनियमाखालील अर्जदाराने स्वीकारलेल्या पर्यायानुसार , कालावधीमध्ये , अर्जदाराने केलेले प्रदान हे , 

आवश्यक रकमेपेक्षा कमी आहे केवळ एवढ्याच कारणावरून कोणताही अर्ज नाकारण्यात येणार नाही . 
प्रवेशावरील कर 

अर्जदार , वैधानिक आदेशामध्ये निर्धारित केल्याप्रमाणे प्रवेशावरील कर अधिनियमान्वये प्रवेश कर प्रदान 
आवश्यक रकमेचे करण्यास पात्र असेल तेव्हा , या अधिनियमाखालील तडजोडीच्या प्रयोजनासाठी या अधिनियमात किंवा संबद्ध 
निर्धारण व माफीची अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी , 
मर्यादा . 

( १ ) आवश्यक रक्कम ही , वैधानिक आदेशात निर्धारित केलेल्या प्रवेश कराच्या रकमे इतकी , अथवा 
मूल्यवर्धित कर नियमांखालील , अनुक्रमे , नियम ५३ किंवा ५४ अन्वये किंवा यथास्थिति , मुंबई विक्रीकर 
नियम , १ ९ ५ ९ अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे प्रवेश कराच्या वजावटीच्या रकमेने कमी केलेल्या किंवा नाकारलेल्या 

९ 
रकमेइतकी , यापैकी जी कमी असेल इतकी असेल 

( २ ) उक्त अर्जदाराने , खंड ( १ ) अन्वये निर्धारित केलेली रक्कम ही , तडजोड करण्याचे इच्छित 
असलेल्या पर्यायांच्या विचार करून , या अधिनियमाच्या कलम १० च्या पोट - कलम ( २ ) मध्ये दिलेल्या 
तक्त्याच्या खंड ( ख ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शेवटच्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी प्रदान केलेली असेल तर , 
प्रदेय असलेली उर्वरित कराची शिल्लक रक्कम , या अधिनियमाखाली आदेश पारित करून त्याद्वारे माफ 
करण्यात येईल आणि उक्त अर्जदार , मूल्यवर्धित कर नियम , किंवा यथास्थिति , मुंबई विक्रीकर नियम , १ ९ ५ ९ ९ 
यान्वये ३१ मार्च २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी प्रदान केलेल्या रकमेसह कोणत्याही रकमेची वजावट करण्याचा 
दावा करण्यास हक्कदार असणार नाही ; 

( ३ ) कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार असलेले व्याज , जोडपत्र - क , किंवा , यथास्थिति , जोडपत्र - ख 
अनुसार आवश्यक रक्कम आणि त्याबाबतची माफीची रक्कम निर्धारित करण्यासाठी विचारात घेण्यात येईल . 

( ४ ) आवश्यक रक्कम व कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार लादलेली शास्तीच्या बाबतीतील माफीची 
रक्कम , जोडपत्र - क किंवा , यथास्थिति , जोडपत्र - ख अनुसार निर्धारित करण्यात येईल ; 

( ५ ) कलम ८ ची पोट - कलमे ( २ ) , ( ३ ) , ( ६ ) व ( ७ ) यांच्या तरतुदी , योग्य त्या फेरफारांसह , या 
कलमाला लागू होतील . 


3 ; 


1 


1 


आवश्यक रकमेचे 

१० . ( १ ) आवश्यक रक्कम एकरकमी प्रदान पर्यायाअंतर्गत प्रदान करण्यात येईल : 
प्रदान करण्याचे 

परंतु , जर थकबाकी पन्नास लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर , अर्जदार , हप्त्याच्या पर्यायाअंतर्गत आवश्यक 
कालावधी . रक्कम प्रदान करण्याचा पर्याय निवडू शकेल . 


पर्याय व 


७ 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , मार्च १६ , २०२२ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४३ 

( २ ) या अधिनियमान्वये आवश्यक रकम प्रदान करण्याचा आणि अर्ज सादर करण्याचा कालावधी खालील 
तक्त्यामध्ये दिल्याप्रमाणे असेल : 


तक्ता 


अ . क्र . 


तपशील 


पर्याय १ 


पर्याय २ 


एक रकमी प्रदानाचा पर्याय 

( ३ ) 


हप्त्याने प्रदानाचा पर्याय 

( ४ ) 


( २ ) 


( क ) कलम १२ अन्वये अर्ज 


सादर करण्याचा 
कालावधी . 


१ एप्रिल २०२२ पासून सुरू होणारा 
आणि १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी 
संपणारा . 
१ एप्रिल २०२२ पासून सुरू होणारा 
आणि ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी 
संपणारा . 


( ख ) ज्या कालावधीत आवश्यक 

रक्कम प्रदान करावयाची 
आहे तो कालावधी . 


१ एप्रिल २०२२ पासून सुरू होणारा 
आणि १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी 
संपणारा . 
१ एप्रिल २०२२ पासून सुरू होणाऱ्या 
आणि ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी 
संपणाऱ्या कालावधीत आवश्यक 
रकमेच्या किमान २५ टक्के रक्कम 
आणि कलम १२ अन्वये अर्ज 
केल्याच्या तारखेपासून तीन समान 
त्रैमासिक हप्त्यांमध्ये , उर्वरित 
आवश्यक रक्कम प्रदान करणे . 
सर्व हप्ते अर्ज केल्याच्या तारखेपासून 
नऊ महिन्यांच्या आत प्रदान 
करण्यात येतील 
परंतु , जर देय तारखेनंतर 
कोणताही हप्ता प्रदान केला असेल 
तर , त्यावर वार्षिक बारा टक्के 
दराने व्याज आकारण्यात येईल : 
परंतु , आणखी असे की , जर सर्व 
हप्ते नऊ महिन्यांच्या कालावधीत 
प्रदान केले नसतील तर , कलम ८ व 
कलम ९ यामध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
प्रमाणशीर लाभ देण्यात येईल . 


: 


११ . ( १ ) संबद्ध अधिनियमाच्या तरतुदींमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , संबद्ध अधिनियमान्वये अपील तडजोडीच्या शर्ती . 
प्राधिकाऱ्यासमोर किंवा न्यायाधिकरणासमोर किंवा न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेले अपील , कोणतेही असल्यास , 
अर्जदाराकडून पूर्णपणे आणि विनाशर्त मागे घेण्यात येईल . 


( २ ) जेव्हा मूल्यवर्धित कर अधिनियमाखालील अधिकची वजावट किंवा परतावा , केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम , 
१ ९ ५६ किंवा प्रवेशावरील कर अधिनियम या खालील दायित्वापोटी समायोजित करण्यात आला असेल तेव्हा आणि 
जेव्हा अशा प्रकारे समायोजित केलेली वजावट किंवा परतावा , मूल्यवर्धित कर अधिनियमाखालील मूल्यनिर्धारणेत 
कमी करण्यात किंवा नाकारण्यात आला असेल तेव्हा , केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम , १ ९ ५६ किंवा प्रवेशावरील कर 
अधिनियमयाखालील देण्यांची तडजोड करण्याच्या दृष्टीने , केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम , १ ९ ५६ किंवा , यथास्थिति , 
प्रवेशावरील कर अधिनियम या खालील अपीलासोबतच मूल्यवर्धित कर अधिनियमान्वये दाखल केलेले अपील 
देखील पूर्णपणे आणि विनाशर्त मागे घेणे गरजेचे आहे . 

( ३ ) पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्याकडे तडजोडीच्या अर्जासोबतच अपील मागे घेण्याच्या अर्जाची पोचपावती सादर 
करणे हा , उक्त अपील मागे घेण्याबाबतचा पुरेसा पुरावा असल्याचे समजण्यात येईल . 


४० 


८ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , मार्च १६ , २०२२ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४३ 
थकबाकीच्या 

१२ . ( १ ) अर्जदार , कलम १० याच्या पोट - कलम ( २ ) मध्ये दिलेल्या तक्त्याच्या खंड ( क ) मध्ये विनिर्दिष्ट 
तडजोडीचा अर्ज . 

केलेल्या शेवटच्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी , कलम २ च्या पोट - कलम ( १ ) मधील खंड ( घ ) मध्ये दिलेल्या 
थकबाकीच्या प्रत्येक वर्गाकरिता संबद्ध अधिनियमान्वये , प्रत्येक वित्तीय वर्षासाठी स्वतंत्रपणे अर्ज करील : 

परंतु , या अधिनियमाच्या कलम १० च्या पोट - कलम ( २ ) मध्ये दिलेल्या तक्त्यातील खंड ( ख ) मध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या वेळेत अर्जदाराने आवश्यक रक्कम प्रदान केली असेल , परंतु , तो , नियत वेळेत अर्ज करू शकला नसेल 
तर , विलंबाची कारणे नोंदविल्यानंतर , पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्यास तीस दिवसांपर्यंतचा विलंब क्षमापित करता येईल . 

( २ ) असा अर्ज , आयुक्ताच्या आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा नमुन्यात आणि अशा रीतीने , 
पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्याकडे करण्यात येईल . 

( ३ ) या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींच्या अधीन राहून , जेव्हा अर्जदाराची , विनिर्दिष्ट कालावधीच्या बाबतीत , 
संबद्ध अधिनियमाखालील विवरणानुसार असलेल्या देण्यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याची इच्छा असेल तेव्हा , 
तो अर्जदार , प्रत्येक संबद्ध अधिनियमाखालील अशा प्रत्येक विवरणासाठी किंवा सुधारित विवरणासाठी एक स्वतंत्र 
अर्ज सादर करील : 

परंतु , जेव्हा अर्जदाराची , एखाद्या वित्तीय वर्षाशी संबंधित असणाऱ्या एकापेक्षा अधिक विवरणांच्या किंवा 
सुधारित विवरणांच्या बाबतीतील विवरणानुसार असलेल्या देण्यांची तडजोड करण्याची इच्छा असेल त्याबाबतीत , 
तो , केवळ एकच अर्ज करू शकेल . 


( ४ ) अशा प्रत्येक अर्जासोबत , कलमे ८ व ९ अन्वये निर्धारित केल्याप्रमाणे , एकरकमी प्रदानाच्या पर्यायाच्या 
बाबतीत संपूर्ण आवश्यक रक्कम आणि हप्त्याच्या पर्यायाच्या बाबतीत आवश्यक रकमेच्या किमान 
२५ टक्के रक्कम प्रदान केल्याचा पुरावा आणि अर्जाच्या नमुन्यात नमूद केलेले दस्तऐवज सादर करण्यात येतील : 


1 


1 


1 


तडजोडीचा आदेश . १३ . ( १ ) जर अर्जदाराने कलमे ८ व ९ अनुसार निर्धारित केलेली आवश्यक रक्कम प्रदान केली असल्याबाबत 

पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्याची खात्री पटली असेल तर , पदनिर्देशित प्राधिकारी , आदेश पारित करील आणि उक्त आदेशाची 
एक प्रत एकरकमी प्रदानाच्या पर्यायाअंतर्गत आवश्यक रकमेच्या प्रदानासाठी विनिर्दिष्ट केलेल्या अंतिम दिनांकापासून , 
किंवा यथास्थिति , हप्त्यांच्या पर्यायाअंतर्गत आवश्यक रकमेच्या शेवटच्या हप्त्याच्या प्रदानासाठी विनिर्दिष्ट केलेल्या 
दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत , अर्जदाराला देईल , आणि त्यानंतर , संबद्ध अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले 
तरी , अशा अर्जदाराला , तडजोडीच्या आदेशात विनिर्दिष्ट केलेल्या माफीच्या रकमेच्या मर्यादेपर्यंत त्याच्या दायित्वातून 
मुक्त करण्यात येईल . 

( २ ) जेव्हा कर , व्याज , शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीच्या तडजोडीचा अर्ज , या अधिनियमाच्या 
तरतुदींनुसार नसेल तर , पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्यास , अर्जदाराला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर लेखी 
आदेशाद्वारे , अर्ज फेटाळता येईल . असा अर्ज फेटाळण्यात आल्यावर आणि जर तडजोडीसाठी अर्ज करण्याकरिता 
अर्जदाराने अपील मागे घेतले असेल तर , संबद्ध अधिनियमाखालील उक्त मूळ अपील , कलम १४ च्या तरतुदींना 
अधीन राहून , संबद्ध अधिनियमाखालील याबाबतीत अपील प्राधिकरणाकडे अर्ज केल्यावर पुनःस्थापित करण्यात 
येईल . 


शके १ ९ ४३ 


९ 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , मार्च १६ , २०२२ / फाल्गुन २५ , 

( ३ ) पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्यास , स्वतःहून किंवा अर्जदाराच्या अर्जावरून , अर्जदाराला तडजोड आदेश मिळाल्याच्या 
दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत , अभिलेखातून उघड झालेली कोणतीही चूक दुरुस्त करता येईल : 

परंतु , अर्जदारास तडजोडीचा आदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत दुरुस्तीसाठी अर्ज करता 


1 


येईल : 


परंतु , आणखी असे की , अर्जदाराला , त्याचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात आल्याशिवाय , त्याच्यावर 
प्रतिकूल परिणाम करणारा कोणताही आदेश पारित करण्यात येणार नाही . 


१४ . ( १ ) या अधिनियमाअन्वये पारित केलेल्या आदेशाविरुद्धचे अपील हे , 

या अधिनियमान्वये 

पारित केलेल्या 
( क ) जर तो आदेश दुय्यम असलेल्या प्राधिकाऱ्याने दिलेला असेल तर , संबंधित राज्य कर उप 

आदेशाविरुद्ध 
आयुक्ताकडे ( प्रशासन ) ; 

अपील . 
( ख ) जर तो आदेश संबंधित राज्य कर उप आयुक्ताने दिलेला असेल तर , संबंधित राज्य कर 
सह आयुक्ताकडे ( प्रशासन ) ; 

( ग ) जर तो आदेश संबंधित राज्य कर सह आयुक्ताने दिलेला असेल तर , संबंधित अपर राज्य कर 
आयुक्त्ताकडे , 
दाखल करण्यात येईल . 

( २ ) या अधिनयमान्वये पारित केलेला कोणताही आदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत 
अपील दाखल करण्यात येईल आणि त्यानंतर दाखल करण्यात आलेले कोणतेही अपील , विचारात घेण्यात येणार 
नाही . 

( ३ ) या कलमाच्या पोट - कलम ( १ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला अपील प्राधिकारी , आवश्यक असेल अशी 
आणखी चौकशी केल्यानंतर , त्यास उचित व योग्य वाटेल असा आदेश पारित करील . 

( ४ ) या कलमाच्या पोट - कलम ( ३ ) अन्वये पारित केलेल्या आदेशाविरुद्ध द्वितीय अपील करण्यात येणार 
नाही . 


1 


१५ . ( १ ) या अधिनियमाअन्वये पारित केलेला कोणताही आदेश , आदेश बजावण्यात आल्याच्या दिनांकापासून या अधिनियमा 

अन्वये पारित 
बारा महिन्यांच्या आत , कोणत्याही वेळी , आयुक्त्ताकडून स्वतःहून त्याचे पुनर्विलोकन करता येईल . 

केलेल्या आदेशाचे 

पुनर्विलोकन . 
( २ ) अशा आदेशामध्ये कोणतीही चूक आढळल्यास , जेथवर तो महसुलाच्या हितास बाधक ठरेल तेथवर , 
आयुक्ताला , अर्जदारावर नोटीस बजावता येईल आणि आवश्यकता असेल तेथे पोट - कलम ( १ ) मध्ये विहित 
केलेल्या कालमर्यादेत आपल्या सर्वोत्तम निर्णयशक्तीनुसार आदेश पारित करता येईल . 
१६ . या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींस अधीन राहून , या अधिनियमान्वये काढलेला तडजोडीचा आदेश हा , संबद्ध 

अधिनियमान्वये 
त्यात अंतर्भूत असलेल्या थकबाकीच्या तडजोडीच्या संबंधात निर्णायक असेल , आणि तडजोडीच्या अशा आदेशात 

तडजोड केलेली 
समाविष्ट असलेली कोणतीही बाब ही , भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाच्या विशिष्ट निरीक्षणांवरील कोणत्याही प्रकरणे पुन्हा 
कार्यवाहीखेरीज संबद्ध अधिनियमाखालील पुनर्विलोकनाच्या किंवा पुनरीक्षणाच्या कोणत्याही कार्यवाहीत अथवा इतर 

उघडण्यावर रोध 

असणे . 
कोणत्याही कार्यवाहीत , पुन्हा उघडण्यात येणार नाही . 
१७ . ( १ ) कलम १६ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , जेव्हा पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्यास , अर्जदाराने तडजोडीचा आदेश 

रद्द करणे . 
कोणतीही महत्त्वाची माहिती , कोणतीही असल्यास , दडवून ठेऊन किंवा कोणतीही चुकीची किंवा खोटी माहिती सादर 
करून , तडजोडीचा लाभ मिळविला असल्याचे दिसून आले असेल त्या बाबतीत , अथवा संबद्ध अधिनियमान्वये 
झडती व जप्ती यासंबंधातील कार्यवाहीत महत्त्वाची तथ्ये दडवून ठेवलेली , कोणताही तपशील लपवून ठेवला 
असल्याचे आढळून आले असेल त्या बाबतीत , पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्यास , कारणे लेखी नमूद करून व अर्जदाराला 
त्याचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर , ज्या वित्तीय वर्षात तडजोडीचा आदेश बजावण्यात आला असेल 
त्या वित्तीय वर्षाच्या समाप्तीपासून दोन वर्षांच्या कालावधीत , कलम १३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये काढलेला उक्त 
आदेश रद्द करता येईल . 


1 


1 


1 


भाग पाच - ९ -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , मार्च १६ , २०२२ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४३ 


7 


( २ ) जर पोट - कलम ( १ ) अन्वये तडजोडीचा आदेश रद्द करण्यात आला असेल तर , अशा तडजोडीच्या 
आदेशात समाविष्ट असलेले मूल्यनिर्धारण , पुनर्मूल्यनिर्धारण , दुरुस्ती , पुनरीक्षण , पुनर्विलोकन किंवा , यथास्थिति , 
अपील हे , कलमे ११ व १६ यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , असे रद्द करण्यात आल्यावर , ताबडतोब 
पुनरूज्जीवित किंवा पुनःस्थापित होतील , आणि असे मूल्यनिर्धारण , पुनर्मूल्यनिर्धारण , दुरुस्ती , पुनरीक्षण , पुनर्विलोकन 
किंवा , यथास्थिति , अपील यांवर , जणूकाही कर , व्याज , शास्ती किंवा विलंब शुल्क याच्या थकबाकीच्या तडजोडीचा 
असा कोणताही आदेश , यापूर्वी कधीही देण्यात आला नव्हता असे समजून , संबद्ध अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार निर्णय 
करण्यात येईल . तथापि , जेव्हा संबद्ध अधिनियमान्वये मूल्यनिर्धारण , पुनर्मूल्यनिर्धारण , दुरुस्ती , पुनरीक्षण किंवा 
पुनर्विलोकन यांची कालमर्यादा , रद्द केल्याच्या आदेशाच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत समाप्त झाली असेल तर , 
संबद्ध अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी , अशा रद्दबातल आदेशाच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या आत , 
संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडून असे पुनर्मूल्यनिर्धारण , दुरुस्ती , पुनरीक्षण , किंवा पुनर्विलोकन याबाबत कार्यवाही करण्यात 


येईल : 


या 


1 


परंतु , संबद्ध अधिनियमाखालील मूळ अपील , संबध्द अधिनियमाखालील अपील प्राधिकाऱ्याकडे याबाबत 
अर्ज केल्यावर पुनःस्थापित करण्यात येईल . 

१८. कोणत्याही परिस्थितीत , अर्जदार , या अधिनियमान्वये प्रदान केलेल्या कोणत्याही रकमेचा परतावा 
अधिनियमान्वये 
कोणताही परतावा मिळण्यास हक्कदार असणार नाही : 
न मिळणे . 

परंतु , या अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये तडजोडीचा आदेश रद्द करण्यात किंवा फेटाळण्यात आल्यास , या 
अधिनियमान्वये अर्जदाराने प्रदान केलेली रक्कम , संबद्ध अधिनियमान्वये प्रदान करण्यात आली असल्याचे समजण्यात 
येईल . 


1 


. 


या 


1 


१ ९ . ( १ ) आयुक्त , या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी , त्यास योग्य वाटतील असे अनुदेश व 
अधिनियमाखालील 
आयुक्तांचे 

निदेश वेळोवेळी पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्यांना देऊ शकेल . 
अधिकार . 

( २ ) आयुक्तास , या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी नमुने , आणि ज्या रीतीने नमुना सादर करण्यात येईल ती 
रीत , आदेशाद्वारे , विहित करता येईल . 


अडचणी दूर 


करण्याचा 


२० . ( १ ) जर या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना , कोणतीही अडचण उद्भवली तर , 
अधिकार . शासनास , प्रसंगानुरुप , उद्भवेल त्याप्रमाणे , ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल 

अशी , या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट , राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे , 


करता 


येईल : 


परंतु , या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून एक वर्षाचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर असा कोणताही 
आदेश काढण्यात येणार नाही . 


1 


( २ ) पोट - कलम ( १ ) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश , तो काढल्यानंतर , शक्य तितक्या लवकर , राज्य 
विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल . 


११ 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , मार्च १६ , २०२२ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४३ 

जोडपत्र - क 

( कलमे ८ व ९ पहा ) 
( दिनांक १ एप्रिल २००५ रोजी व त्यानंतर सुरू होणाऱ्या व 
दिनांक ३० जून २०१७ रोजी संपणाऱ्या कालावधीकरिता ) 


अ.क्र . 


रक्कम 


एक रकमी प्रदानाचा पर्याय 
प्रदान करावयाची माफीची 


हप्त्याने प्रदानाचा पर्याय 
प्रदान करावयाची माफीची 


रक्कम 


रक्कम 


रक्कम 


रक्कम 


( क ) 


( ख ) 


( ग ) 


( घ ) 


( ङ ) 


( च ) 


( १ ) अविवादित कराची रक्कम . 
( 3 


स्तंभ ( ख ) 


निरंक 


स्तंभ ( ख ) 


निरंक . 


मधील रकमेच्या 


मधील रकमेच्या 


१०० टक्के 


१०० टक्के 


( २ ) विवादित कराची रक्कम . 


स्तंभ ( ख ) 
मधील रकमेच्या 


स्तंभ ( ख ) स्तंभ ( ख ) 

स्तंभ ( ख ) 
मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या 


५० टक्के 


५० टक्के 


५६ टक्के 


४४ टक्के . 


स्तंभ ( ख ) 
मधील रकमेच्या 


स्तंभ ( ख ) स्तंभ ( ख ) 

स्तंभ ( ख ) 
मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या 


१५ टक्के 


८५ टक्के 


१५ टक्के 


८५ टक्के . 


( ३ ) संबद्ध अधिनियमान्वये प्रदेय 

असणारे व्याज किंवा 
कोणताही वैधानिक आदेश किंवा 
विवरणे किंवा सुधारित विवरणे 
यांनुसार प्रदेय असलेल्या व्याजाची 

रक्कम . 
( ४ ) कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार 

शास्तीची अदत्त रक्कम . 


स्तंभ ( ख ) 
मधील रकमेच्या 


स्तंभ ( ख ) स्तंभ ( ख ) 

स्तंभ ( ख ) 
मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या 


५ टक्के 


९ ५ टक्के 


५ टक्के 


९ ५ टक्के . 


स्तंभ ( ख ) 
मधील रकमेच्या 


स्तंभ ( ख ) स्तंभ ( ख ) 

स्तंभ ( ख ) 
मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या 


( ५ ) संबद्ध अधिनियमाखाली व्यापाऱ्याने 

केलेल्या अर्जाच्या दिनांकापर्यंत 
आकारण्यायोग्य असलेल्या , परंतु 
न आकारलेल्या निर्धारणोत्तर 
व्याजाची किंवा शास्तीची किंवा 


शून्य टक्के 


१०० टक्के 


शून्य टक्के 


१०० टक्के . 


, 


दोन्हींची रक्कम , 


( ६ ) ३१ मार्च २०२२ रोजी किंवा 

त्यापूर्वी दाखल केलेल्या 
विवरणांबाबत प्रदेय असलेले 


स्तंभ ( ख ) 
मधील रकमेच्या 


स्तंभ ( ख ) स्तंभ ( ख ) 

स्तंभ ( ख ) 
मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या 


५ टक्के 


९ ५ टक्के 


५ टक्के 


९ ५ टक्के . 


विलंब शुल्क . 


किंवा 


थकबाकीच्या 


लागु नाही 


लागु नाही . 


२० टक्के 


( ७ ) कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार 

थकबाकीची रक्कम दहा लाख 
रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर , 
अर्जदारास , वरील अनुक्रमांक ( १ ) 
ते ( ५ ) अनुसार आवश्यक असलेली 
रक्कम निर्धारित करण्याऐवजी 
एकरकमी प्रदानाचा पर्याय 
स्वीकारता येईल . 


अर्जाच्या 
दिनांकापर्यंत संबद्ध 
अधिनियमाखाली 
आकारण्यायोग्य 
असलेले , परंतु 
न आकारलेले 
निर्धारणोत्तर व्याज 
किंवा शास्ती 

किंवा दोन्ही 
यांसह थकबाकीच्या 
रकमेच्या ८० टक्के 


भाग पाच - ९ -३ 


१२ 


१ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , मार्च १६ , २०२२ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४३ 

जोडपत्र - ख 


( कलमे ८ व ९ पहा ) 
( दिनांक ३१ मार्च २००५ रोजी किंवा त्यापूर्वी संपणाऱ्या कालावधीकरिता ) 


अ.क्र . 


रक्कम 


एक रकमी प्रदानाचा पर्याय 


हप्त्याने प्रदानाचा पर्याय 


प्रदान करावयाची 


माफीची 


प्रदान करावयाची 


माफीची 


रक्कम 


रक्कम 


रक्कम 


रक्कम 


( क ) 


खा 


( ग ) 


( घ ) 


( ङ ) 


( १ ) अविवादित कराची रक्कम . 


निरंक 


निरंक . 


स्तंभ ( ख ) 
मधील रकमेच्या 


स्तंभ ( ख ) 
मधील रकमेच्या 


१०० टक्के 


१०० टक्के 


( २ ) विवादित कराची रक्कम . 


स्तंभ ( ख ) 
मधील रकमेच्या 


स्तंभ ( ख ) स्तंभ ( ख ) 

स्तंभ ( ख ) 
मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या 


३० टक्के 


७० टक्के 


३४ टक्के 


६६ टक्के . 


स्तंभ ( ख ) 
मधील रकमेच्या 


स्तंभ ( ख ) स्तंभ ( ख ) 

स्तंभ ( ख ) 
मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या 


१० टक्के 


९ ० टक्के 


१० टक्के 


९ ० टक्के . 


( ३ ) संबद्ध अधिनियमान्वये प्रदेय 

असणारे व्याज किंवा 
कोणताही वैधानिक आदेश किंवा 
विवरणे किंवा सुधारित विवरणे 
यानुसार प्रदेय असलेल्या व्याजाची 
रक्कम . 


स्तंभ ( ख ) 


( ४ ) कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार 

शास्तीची अदत्त रक्कम . 


स्तंभ ( ख ) 
मधील रकमेच्या 


स्तंभ ( ख ) स्तंभ ( ख ) 
मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या 

५ टक्के ९ ५ टक्के . 


५ टक्के 


९ ५ टक्के 


स्तंभ ( ख ) 
मधील रकमेच्या 


स्तंभ ( ख ) स्तंभ ( ख ) 

स्तंभ ( ख ) 
मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या मधील रकमेच्या 


शून्य टक्के 


१०० टक्के 


( ५ ) संबद्ध अधिनियमाखाली व्यापाऱ्याने 

केलेल्या अर्जाच्या दिनांकापर्यंत 
आकारण्यायोग्य असलेल्या , 
परंतु न आकारलेल्या निर्धारणोत्तर 
व्याजाची किंवा शास्तीची किंवा 
दोन्हींची रक्कम . 


शून्य टक्के 


१०० टक्के . 


शके १ ९ ४३ 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , मार्च १६ , २०२२ / फाल्गुन २५ , 

जोडपत्र - ख 


अ.क्र . 


रक्कम 


एक रकमी प्रदानाचा पर्याय 


हप्त्याने प्रदानाचा पर्याय 


प्रदान करावयाची 


माफीची 


प्रदान करावयाची 


माफीची 


रक्कम 


रक्कम 


रक्कम 


रक्कम 


( क ) 


( ग ) 


( घ ) 


( ङ ) 


( च ) 


किंवा 


लागू नाही 


लागू नाही 


थकबाकीच्या 
रकमेच्या 
२० टक्के 


( ६ ) कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार 

थकबाकीची रक्कम दहा लाख रुपये 
किंवा त्यापेक्षा कमी असेल 
तर , अर्जदारास , वरील अनुक्रमांक 
( १ ) ते ( ४ ) अनुसार रक्कम 
निर्धारित करण्याऐवजी 
एकरकमी प्रदानाचा पर्याय 
स्वीकारता येईल . 


अर्जाच्या 
दिनांकापर्यंत संबद्ध 
अधिनियमाखाली 
आकारण्यायोग्य 
असलेले , परंतु न 

आकारलेले 
निर्धारणोत्तर व्याज 

किंवा शास्ती 
किंवा दोन्ही यांसह 

थकबाकीच्या 
रकमेच्या ८० टक्के 


भाग पाच - ९ -३ अ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , मार्च १६ , २०२२ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४३ 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन 


सन २०२२-२०२३ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये अंतर्भूत असलेले प्रस्ताव अंमलात आणण्याच्या 
दृष्टीने , वस्तू व सेवा कर विभागाकडून अंमलबजावणी केल्या जाणाऱ्या विविध अधिनियमांखालील थकबाकीची 
तडजोड करणे शासनास इष्ट वाटते . 


२ . 


1 


1 


वस्तू व सेवा कर अधिनियम हा , १ जुलै , २०१७ पासून अंमलात आला आहे . राज्यामध्ये वस्तू व 
सेवा कर अंमलात येण्याआधी , विविध कर अधिनियम अंमलात होते . काही कर कायदे निरसित करण्यात आले 
आणि ते , वस्तू व सेवा करामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत . अदत्त देणी व विवाद यांचा समावेश असणारी 
प्रकरणे , मोठ्या संख्येने प्रलंबित आहेत . अदत्त देणीमध्ये समाविष्ट असलेली रक्कम वसूल करण्याच्या आणि 
जुने प्रलंबित विवाद कमी करण्याच्या दृष्टीने ३० जून , २०१७ रोजी व त्यापूर्वी संपणाऱ्या विनिर्दिष्ट कालावधीसाठी , 
संबंधित अधिनियमाखालील कर , व्याज , शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याच्या योजनेची 
तरतूद करणे शासनास इष्ट वाटते . 


1 


1 


३ . कोविड -१ ९ सार्वत्रिक साथरोग लक्षात घेता , छोटे उद्योग , व्यापारी व इतर विक्रेते , मोठ्या वित्तीय 
ताणातून जात आहेत . म्हणून , अशा विक्रेत्यांना दिलासा देणे शासनास इष्ट वाटते . ही योजना , मुख्यतः देणे रकमांची 
तडजोड करण्यासाठी आणि जुने प्रलंबित विवाद बंद करण्यासाठी एकरकमी प्रदानाचा पर्याय देऊन त्याद्वारे विक्रेत्यांच्या 
वर्गास मदत करण्याच्या उद्देशाने केलेली आहे . 

ही योजना , विक्रेत्यांच्या इतर वर्गासाठी , विवादित कर , व्याज , शास्ती किंवा विलंब शुल्क यात आंशिक 
माफी देण्याचे प्रोत्साहन देण्याबरोबरच , अविवादित कराच्या बाबतीतील महसुलाचे रक्षण करते . तसेच आर्थिक 
संकटाचा सामना करणाऱ्या मोठ्या विक्रेत्यांसाठी , हप्त्याने रक्कम प्रदान करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे . 


४ . 


५ . 


वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा , या विधेयकाचा हेतू आहे . 


1 


+ 


मुंबई , 
दिनांक १५ मार्च , २०२२ . 


अजित पवार , 
उप मुख्यमंत्री . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , मार्च १६ , २०२२ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


1 


वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन 


- 


या विधेयकात , वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे पुढील प्रस्ताव अंतर्भूत आहेत : 

खंड ३ ( ३ ) .- या खंडान्वये , पोट - कलम ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे , त्याचे अधिकार , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याचा अधिकार , आयुक्ताकडे घेण्यात आला 
आहे . 


1 


1 


खंड १२ ( २ ) .- या खंडान्वये , अर्जाचा नमुना आणि तो पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्याकडे करण्याची 
रीत आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करण्याचा अधिकार , आयुक्त्ताकडे घेण्यात आला आहे . 

खंड १ ९ . - या खंडान्वये , या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ त्याला योग्य वाटेल अशा अनुदेश व 
निदेश पदनिर्देशित प्राधिकाऱ्यांना देण्याचा आणि नमुने विहित करण्याचा आणि ज्या रीतीने नमुना सादर करण्यात 
येईल ती रीत विहित करण्याचा अधिकार , आयुक्ताकडे घेण्यात आला आहे . 

खंड २० ( १ ) .- या खंडान्वये , या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना , जी उद्भवेल , अशी 
कोणतीही अडचण , या अधिनियमाच्या प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून एका वर्षाच्या कालावधीत राजपत्रात प्रसिद्ध 
केलेल्या आदेशाद्वारे दूर करण्याचा अधिकार , राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे . 


7 


1 


२. वैधानिक अधिकार सोपवण्यासंबंधीचे उपरोल्लिखित प्रस्ताव हे , सामान्य स्वरूपाचे आहेत . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , मार्च १६ , २०२२ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४३ 


वित्तीय ज्ञापन 


सन २०२२-२०२३ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अंतर्भूत असलेले प्रस्ताव अंमलात आणण्यासाठी 
वस्तू व सेवा कर विभागाकडून अंमलबजावणी केल्या जाणाऱ्या विविध अधिनियमांखाली थकबाकींची तडजोड 
करण्याची तरतूद करण्यासाठी हे विधेयक प्रस्तावित केले आहे . 


1 


हे विधेयक , राज्य विधानमंडळाचा अधिनियम म्हणून अधिनियमित झाल्यावर , राज्याच्या एकत्रित निधीतून 
आवर्ती किंवा अनावर्ती खर्चाचा अंतर्भाव असणारी कोणतीही तरतूद या विधेयकात नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , मार्च १६ , २०२२ / फाल्गुन २५ , 


शके १ ९ ४३ 


१७ 


भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ अन्वये राज्यपालांची शिफारस 

( महाराष्ट्र शासन , विधि व न्याय विभाग , आदेशाची प्रत ) 


भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ याच्या खंड ( १ ) अन्वये महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून , ते महाराष्ट्र कर , व्याज , शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड 
करण्याबाबत विधेयक , २०२२ पुरःस्थापनार्थ घेण्याबाबत महाराष्ट्र विधानसभेस शिफारस करीत आहेत . 


विधान भवन : 
मुंबई , 
दिनांक १६ मार्च २०२२ . 


राजेन्द्र भागवत , 

प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र विधानसभा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 
EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


